RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक - १६ ] 

- 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ३० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


संचालक , नगररचना यांजकडून 


नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

१ 


आदेश 


क्रमांक डी.टी.पी. / वि.यो . भुसावळ ( दु.सु . ) / कलम १२७ ( २ ) / आदेश / प्र . क्र . ५१० / टीपीव्ही -४ / १ ९ ८१ / २०२२.- ज्याअर्थी , भुसावळ नगरपरिषदेची 
द्वितीय सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) 
( यात यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाकडील 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -३५०५ / ६४४ / प्र.क्र .६५ ( बी ) / २००५ / नवि - ९ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २००५ ( यात यापुढे “ उक्त अधिसूचना ” असे संबोधिलेले 
आहे ) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००६ पासून अंमलात आलेली आहे ( यात यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना " 
असे संबोधिलेले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे कंडारी , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव येथील सर्व्हे नंबर १ ९ ४ / ३ पै . या जमिनीमधील 
अंदाजे ७५८७.६२ चौरस मीटर क्षेत्र अनुक्रमे आरक्षण क्रमांक ११३ “ माध्यमिक शाळा " , आरक्षण क्रमांक ११४ “ क्रीडांगण ” व आरक्षण क्रमांक ११५ , 
" प्राथमिक शाळा ” ( यात यापुढे “ उक्त आरक्षणे ” असे संबोधिलेले आहे ) यासाठी आरक्षित करण्यात आले असून त्यासाठी समुचित प्राधिकरण हे 
नगरपरिषद , भुसावळ ( यात यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले आहे ) आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त समुचित प्राधिकरण यांनी उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० ( दहा ) वर्षांच्या कालावधीत 
उक्त आरक्षणाखालील जमिनींचे संपादन केलेले नाही ; 


» 


आणि ज्याअर्थी , उक्त आरक्षणाखालील मौजे कंडारी , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव येथील सर्व्हे नंबर १ ९ ४ / ३ पै . या जमिनीचे ७५८७.६२ 
चौरस मीटर क्षेत्राबाबत ( यात यापुढे “ उक्त जमीन " असे संबोधिलेले आहे ) उक्त जमिनीच्या मालकाने ( यात यापुढे “ उक्त जमीन मालक " असे 
संबोधिलेले आहे ) दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) अन्वये सूचना ( यात यापुढे “ उक्त 
सूचना ” असे संबोधिलेले आहे ) बजावलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी प्राप्त झाली होती 


5 


भाग १ ( नावि ) १३ 


( 
१ 
) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त सूचना बजावल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन 
संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे संपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ ( १ ) मधील तरतुदींनुसार आवश्यक ती 
उपाययोजना करण्यात आलेली नाही : 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम ( १ ) नुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असून , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम ( २ ) नुसार उक्त जमीन मालकाच्या उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित 
करणे आवश्यक आहे असे संचालक , नगररचना महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे मत झाले आहे ; 
आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१३ / ३२११ / प्र . क्र . ५०८ / नवि -१३ , दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 

. , 
अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नगरपरिषदा / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचे कलम 
१२७ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ अन्वये संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ ( २ ) अन्वये संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे या आदेशान्वये खालील परिशिष्टात 
नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झालेली आहेत , असे अधिसूचित करीत आहेत आणि 
त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत . 

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत 


" 


आहे . 


परिशिष्ट 


नगरपरिषद , मौजे , 


तालुका व जिल्हा 


उक्त मंजूर विकास योजनेतील 
आरक्षण व विकास योजना 
अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र 


उक्त सूचनेखालील 
उक्त जमिनीचा 

तपशील 


उक्त आरक्षणातून 
व्यपगत झालेल्या 
भागाचे अंदाजे क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 
चौ . मी . 


सर्व्हे नंबर १ ९ ४ / ३ पै . 


( १ ) ८ ९ ३.७५ 


भुसावळ नगरपरिषद , 
मौजे कंडारी , 
तालुका भुसावळ , 
जिल्हा जळगाव . 


( १ ) आरक्षण क्रमांक ११३ - 

" माध्यमिक शाळा " , 

( एकूण क्षेत्र १०५०० चौ . मी . ) . 
( २ ) आरक्षण क्रमांक ११४ - 

क्रीडांगण , 
( एकूण क्षेत्र ५००० 

( 
( ३ ) आरक्षण क्रमांक ११५ - 


( २ ) ३१४५ 


चौ . मी . ) . 


( ३ ) ३५४८.८७ 


प्राथमिक शाळा , 


( एकूण क्षेत्र ४६०० चौ . मी . ) . 


एकूण 


क्षेत्र .. 


७५८७.६२ 


टिपा.- ( १ ) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर व मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या विकासाच्या 

प्रयोजनासाठी उक्त जमीनमालकांना उपलब्ध होईल . 
( २ ) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणाऱ्या उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी , भुसावळ 

नगरपरिषद , भुसावळ , जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 

१ महिन्यापर्यंत खुला ठेवण्यात येत आहे , . 
( ३ ) सदर आदेश संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


अविनाश भा . पाटील , 
संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


, 


पुणे , ११ एप्रिल २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


ş 


- 


3 


TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


ORDER 


No. D.T.P./D.P . Bhusawal ( IIR ) / Section 127 ( 2 ) / Order / C . No. 510 / TPV - IV / 1981 / 2022.- Whereas , the 
Second Revised Development Plan of Bhusawal Municipal Council has been sanctioned under the 
provisions of Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . Act No. 
XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) by the Govenment of Maharashtra in Urban 
Development Department vide it's Notification No. TPS - 3505 / 644 / CR - 65 ( B ) / 2005 / UD - 9 , dated 21st 
November 2005 ( hereinafter referred to as " the said Notification " ) and the same has come into force 
with effect from dated 15th October 2006 ( hereinafter referred to as “ the said Sanctioned Development 
Plan " ) ; 


1 


and whereas , in the said Sanctioned Development Plan the land bearing S. No. 194/3 ( Pt . ) of Mouje 
Kandari , taluka Bhusawal , district Jalgaon is reserved for Reservation No. 113 – " High School ” , Reservation 
No. 114- " Playground " and Reservation No. 115- " Primary School " admeasuring an area approximately 
7587.62 Sq . mtrs . ( hereinafter referred to as " the said Reservation " ) for which the Appropriate Authority 
is Municipal Council , Bhusawal ( hereinafter referred to as " the said Appropriate Authority " ) ; 


and whereas , the land under said Reservation has not been acquired by the said Appropriate 
Authority within 10 ( Ten ) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan came 
into force ; 


and whereas , the owners of the land ( hereinafter referred to as " the said Land Owner " ) under the 
said Reservation in respect of area admeasuring 7587.62 sq . mtrs . of land bearing S. No. 194/3 ( Pt . ) 
of Mouje Kandari ( hereinafter referred to as “ the said Land " ) had served a Notice , dated 6th February 
2018 under Section 127 ( 1 ) of the said Act , ( hereinafter referred to as " the said Notice " ) on the said 
Appropriate Authority , which was received by the said Appropriate Authority on 6th February 2018 ; 


and whereas , the said Land under the said Reservation is not acquired or no steps as required under 
Section 127 ( 1 ) of the said Act , have been taken by the said Appropriate Authority , within a stipulated period 
after the date of service of the said Notice ; 


and whereas , in accordance with the provisions of Section 127 ( 1 ) of the said Act , said Reservations , 
on the said Land has lapsed the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune is of the opinion that , 
it is necessary to issue the Order under Section 127 ( 2 ) of the said Act , ragarding the lapsing of the said 
Reservation on the said Land ; 


and whereas , the Government in Urban Development Department under Section 151 of the said Act , 
vide Resolution No. TPS - 1813 / 3211 / CR - 508 / UD - 13 , dated 1st December 2016 , has delegated the powers 
exercisable by it to take action under Section 127 ( 2 ) of the said Act , to the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayats / 
Zilla Parishads as a Planning Authority ; 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


) 


) 


Now therefore , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune by this Order and as mentioned 
in the Schedule hereinafter hereby notifies the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land 
under Section 127 ( 2 ) of the said Act and for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned 
Development Plan as follows : 


After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said 
Sanctioned Development Plan , the following new entry shall be added . 


Schedule 


Municipal Council , 
Mouje , taluka , 

district 


Description of 
the said Land 


Reservation of the said 
Sanctioned Development Plan 

and its Approximate area 
as per Development Plan 

Report 


Approximate 
Area lapsed from 

the said 
Reservation 


under the said 


Notice 


1 


2 


3 


4 
Sq . mtrs . 


S. No. 194/3 ( Pt . ) 


( 1 ) 893.75 


Bhusawal Municipal 
Council , 
Mouje Kandari , 
taluka Bhusawal , 
district Jalgaon . 


( 2 ) 3145 


( 1 ) Site No. 113 - 

" High School " , 

( Area 10500 Sq.mtrs . ) . 
( 2 ) Site No. 114 - 

" Playground " 

( Area 5000 Sq . mtrs . ) . 
( 3 ) Site No. 115 - 

" Primary School " 
( Area 4600 Sq . mtrs . ) . 


1 


( 3 ) 3548.87 


Total Area .. 


7587.62 


Note – ( 1 ) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the 

said Land Owners for the purpose of Development as otherwise permissible in the 
case of adjacent land under the said Sanctioned Development Plan . 


( 2 ) A copy of the part plan of the said Sanctioned Development Plan showing the area of 

the said Land which is lapsed from the said Reservation , is available in the office of the 
Chief Officer , Municipal Council , Bhusawal , district Jalgaon during the office hours on 
all working days for inspection to the public upto one month . 


( 3 ) This order shall also be published on the Directorate's official website 

www.dtp.maharashtra.gov.in 


AVINASH B. PATIL , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


Pune , 11th April 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १-७ , 


शके १ ९ ४४ 


५ 


Order 


BY DISTRICT JUDGE - 1 
AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 6680 / 2021.- Ex post facto 
Earned Leave for one ( 1 ) day on 21st December 
2021 is hereby granted to Smt . V. R. Mane , 5th 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


No. EST / Leave / 6679 / 2021.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 28th December 
2021 to 30th December 2021 with permission to 
leave headquarter is hereby granted to Shri . G. 
A. Ghule , Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad Railways . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. G. Dubale , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nandgaon with effect from 28th 
December 2021 after office hours to 30th 
December 2021 before office hours . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. S. Mali , 6th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik on 21st 
December 2021 . 


VIKAS S. KULKARNI , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 27th December 2021 . 


Nashik , 27th December 2021 . 


सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

जाहीर नोटिस 
क्रमांक भूसं / सुजाकियो / कावि -३४ / सन २०२२.- कार्यकारी अभियंता , सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन विभाग , धुळे यांनी पुढील 
अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जमीनधारकांना जमिनीमध्ये महाराष्ट्र शासन व वन विभाग , सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमांक १३ नुसार सार्वजनिक 
कामांसाठी राज्य शासकीय विभागाकरिता खाजगी जमीन महाराष्ट्र राज्यात सुविधा व सेवा ( विद्युत तारमार्ग वगळता ) देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग 
टाकण्यासाठी आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्यासाठी जमिनीमधील वापर हक्कांचे संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित तद्नुषंगिक 
बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अध्यादेशानुसार सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना अंतर्गत मौजे वडजाई , पिंपरी , बाळापूर व 
धुळे ( पुढील अनुसूचीनुसार ) मधील गावातून भूमिगत बंदिस्त गुरुत्वगामी नलिका क्रमांक १ टाकणेकामी जमिनीवरील वापर हक्काचे संपादन 
करावयाचे आहे . 


, 


त्याअनुषंगाने पुढील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे धुळे जिल्ह्यातील धुळे तालुक्यातील मौजे वडजाई , पिंपरी , बाळापूर व धुळे या गावांतून 
भूमिगत बंदिस्त गुरुत्वगामी नलिका क्रमांक १ जात असल्याने जमिनीखालून नलिका टाकण्यासाठी पुढीलप्रमाणे खाजगी जमिनीमधील वापर 
हक्काचे संपादन करावयाचे आहे . सबब , या प्रयोजनासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करणेची कार्यवाही करणेचेबाबत मा . जिल्हाधिकारी सो . , धुळे 
यांनी उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांना प्राधिकृत केलेले आहे . 

सदर जमिनीवरील वापर हक्कांचे संपादन करावयाचे असल्याने जमीनमालकांचे नाव , गट नंबर व संपादनाचे अधिसूचित क्षेत्र इत्यादी 
तपशील सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दिलेले आहे . सदर जमिनीत हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस सदर भूमिगत वाहिन्या उभारणीच्या 
कामाबाबत कोणतेही आक्षेप असल्यास , सदर अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून तीस ( ३० ) दिवसांच्या आत सदर आक्षेप योग्य त्या 
आवश्यक कागदपत्रांसह कार्यालयीन वेळेत ( शासकीय सुट्टी वगळून ) सकाळी ११.०० ते ५.०० वाजेपर्यंत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय 
अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांचे कार्यालयात समक्ष दाखल करावेत . 

उपरोक्त मुदतीमध्ये जर कोणताही आक्षेप , हरकत दाखल केली नाही , तर कोणतेही काही एक म्हणणे किंवा हरकत नाही , असे 
समजून सदर मिळकतीच्या जमिनीवर वापर हक्काचे संपादन करावयाची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल व त्यानंतर येणाऱ्या हरकती विचारात 
घेतल्या जाणार नाहीत . 


अनुसूची 


सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 


योजनेअंतर्गत गुरुत्वगामी नलिका क्रमांक १ , संरेखेवरील कार्यक्षेत्र 


जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा 


अ . 


गट 


उपगट 


खातेदाराचे नाव 


७/१२ प्रमाणे क्षेत्र 


अधिसूचित 


जमिनीचा 


शेरा 


क्र . 


क्रमाक 


क्रमाक 


लागवडी 


पोट - खराबा 


करावयाचे 


प्रकार 


एकूण क्षेत्र 


लायक क्षेत्र 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


मौजे बाळापूर 


१ 


६ 


९ ६ / १ - अ 


पुंडलिक 
परबत 
बागुल 


३ ०४ 


० ३८ 


३ ४२ 


0 


४७ 


खाजगी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १ - ७ , शके १ ९ ४४ 


२ 


९ ७ 


९ ७ / १ 


उज्ज्वला संदिप महाले 


0 


४७ 


० ०८ 


० ५५ 


० १० 


खाजगी 


३ 


९ ७ / २ 


उज्ज्वला संदिप महाले 


o 


४७ 


0 


00 


४७ 


O 


खाजगी 


० १० 


४ 


९ ७ / ३ 


उज्ज्वला संदिप महाले 


० ४७ 


. 


00 


O 


४७ 


0 


१० 


खाजगी 


५ 


९ ७ / ४ 


उज्ज्वला संदिप महाले 


. 


४७ 


O 


00 


. 


४७ 


० १० 


खाजगी 


६ 


९ ७ / ५ 


उज्ज्वला संदिप महाले 


० ४७ 


. 


०० 


० ४७ 


० ११ 


खाजगी 


७ 


९ ८ 


९ ८ / १ 


१ १७ 


० ०८ 


१ २५ 


O 


०८ 


खाजगी 


अ.पा.क. आई जैबुभीसा 
शेखइसा बागवान , 
फकीरा महमंदशे . इसा 


८ 


९ ८ 


९ ८ / २ 


१ १७ 


० ०८ 


१ २५ 


० ४८ 


खाजगी 


तुकाराम नथ्थू पाटील नवसराबाई तुकाराम पाटील 
बाजीराव 
नथ्थू 
पाटील खुशाल तुकाराम पाटील 


अनुसूची 
– 
चालू 


जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


मौजे बाळापूर - चालू 


९ 


९ ८ 


९ ८ / ३ 


शब्बीर हाजी इमाम बागवान 


१ १८ 


० ०८ 


१ २६ 


० ०८ 


खाजगी 


रफीक हाजी इमाम बागवान 


रकीयाबी इसाक बागवान 


रजियाबी रज्जाक बागवान 


१० 


९ ८ 


९ ८ / ४ - अ 


अजुमर्द 
अजीज 
बागवान 
व 
इतर 
-३ 


१ १८ 


० ०८ 


१ २६ 


० ०८ 


खाजगी 


११ 


९ ८ / ४ - क 


नासिर बेग हाजी मजिद बेग मिा 


१ १७ 


० ०८ 


१ २५ 


० २४ 


खाजगी 


१२ 


९ ८ / ४ - ब / १ 


शेख 
रफिक 
शेख 
छोटू 


० ३६ 


० ०४ 


० ४० 


०७ 


खाजगी 


१३ 


९ ८ / ४ / ब / २ 


आलिया सरोश अन्सारी 


० ४३ 


० ०३ 


० ४६ 


० ०७ 


खाजगी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १ - ७ , शके १ ९ ४४ 


मिकाईल सरोश अन्सारी ( अ.पा.क.आई ) उममे रुमान सरोश अन्सारी ( अ.पा.क.आई ) रुकय्या सरोश अन्सारी ( अ.पा.क.आई ) 


१४ 


९ ८ / ४ / ब / ३ 


० ३८ 


० ०२ 


० ४० 


० ०७ 


खाजगी 


आलिया सरोश अन्सारी मिकाईल सरोश अन्सारी ( अ.पा.क.आई ) उममे रुमान सरोश अन्सारी ( अ.पा.क.आई ) रुकय्या सरोश अन्सारी ( अ.पा.क.आई ) 


१५ 


९ ८ / ४ - ब 


मोबीन सुपडू 

पिंजारी 


० ३८ 


० ०२ 


० ४० 


० 


०७ 


खाजगी 


१६ 


९९ / १ 


नारायण निंबाजी खताळ 


२ ३२ 


० ४५ 


२ ७७ 


० ६० 


खाजगी 


१७ 


९९ 


९९ / २ 


प्रमिलाबाई नारायण खताळ 


१ २० 


० ४५ 


१६५ 


० ६० 


खाजगी 


एकूण .. 


१६ ३३ 


१ ८७ 


१८ २० 


२८३ 


७ 


2 


अनुसूची 
- 
चालू 


जिल्हा 
धुळे 
, 
तालुका 
धुळे 


१ 


२ 


३ 


my 


४ 


७ 


८ 


९ 


१० 


५ 
मौजे 
वडजाई 


१ 


४० 


४०/१ 


२ ४३ 


१ ६७ 


४ १० 


०४१४ 


खाजगी 


अकिला बानो मोहम्मद सिद्दिक अन्सारी अबल कलम मोहम्मद सिद्दिकी अन्सारी जमिलाबी बिते मोहम्मद सिद्दीक मोमेना बी बिते म सिद्दीक मोहम्मद अय्युब मोहम्मद सिद्दीक अन्सारी मोहम्मद शफिक मोहम्मद सिद्दीक अन्सारी सबिहा बानो मोहम्मद सिद्दीक अन्सारी समिना बानो मोहम्मद सिद्दीक अन्सारी सामिउल्ला मोहम्मद सिद्दीक अन्सारी सावरा बिते म सिद्दीक हकीमुन्नीसा मोहम्मद सिद्दीक अन्सारी मरियम बी रफीक अन्सारी मोहम्मद हनीफ रफीक अन्सारी खुदैजाबानो रफीक अन्सारी अब्दुल हमीद मोहम्मद रफीक अन्सारी अन्सारी अब्दुल मोहम्मद रफीक अन्सारी सईद अहंमद मोहम्मद रफीक अन्सारी विश्वनाथ पोपट सोनवणे भागीरथीबाई पोपट सोनवणे अ.पा.क. शिवदास भगा चौधरी भास्कर देविदास चौधरी गजानन रामदास चौधरी सजन रामचंद्र मोरे सुकराम देवचंद मोरे सजन रामचंद्र मोरे सुकराम देवचंद मोरे एकूण .. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १ - ७ , शके १ ९ ४४ 


२ 


४० 


४०/२ 


२ ४३ 


१६६ 


४ ० ९ 


० ४१४ 


खाजगी 


३ 


३ ९ 


१ ७ ९ 


० २६ 


२ ०५ 


० २६४ 


४ 


१ ७ ९ 


० २५ 


२ ०४ 


० २६४ 


५ 


१ ७ ९ 


o 


२६ 


२ ०५ 


० २६४ 


खाजगी खाजगी खाजगी खाजगी खाजगी खाजगी 


६ 


३ ९ / १ ३ ९ / २ ३ ९ / ३ ३८ / १ - अ ३८ / १ - ब ३८/२ ३८/३ 


३८ 


० ६६ 


O 


00 


० ६६ 


० ० ९९ 
० ० ९९ 


७ 


० ६६ 


0 


00 


० ६६ 


८ 


० ६७ 


O 


00 


० ६७ 


० ० ९९ 


९ 


० ६७ 


. 


00 


० ६७ 


० ० ९९ 


खाजगी 


१२ ८ ९ 


४ १० 


१६ ९९ 


२०१६ 


अनुसूची 
- 
चालू 
जिल्हा 
धुळे 
, 
तालुका 
धुळे 


१ 


२ 


३ 


20 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


मौजे पिंपरी 


१ 


१०३ 


१०३/१ 


१ ०४ 


० ९ ६ 


२ ०० 


० ०१७२ 


खाजगी 


वेणूबाई वेलाजी वाघमारे राजेंद्र वेलाजी वाघमारे किशोर वेलाजी वाघमारे आनंद वेलाजी वाघमारे रेखाबाई वेलाजी वाघमारे 


प्रस्तावित बोरविहीर ते नरडाणा रेल्वे मार्गासाठी लागणारे क्षेत्र 


वगळन . 


C 


२ 


१०३/२ 


मनोज विनायक ठाकूर 


१ ०४ 


० ९ ६ 


२ ०० 


o 


०१७२ 


खाजगी 


३ 


१०३/३ 


रमा विनोद अग्रवाल 


० ८३ 


० ७७ 


१ ६० 


० ०१७२ 


खाजगी 


8 


१०३/४ 


पांडु कोडु भिल ( आदिवासी ) 


१ ०४ 


० ९ ६ 


२ ०० 


O 


०१७२ 


खाजगी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १ - ७ , शके १ ९ ४४ 


५ 


१०३/५ 


१ ०४ 


० ९ ६ 


२ ०० 


०१७२ 


खाजगी 


लतिका जगन्नाथ शुक्ल 
जयेश जगन्नाथ शुक्ल 
दिनेश जगन्नाथ शुक्ल 


६ 


१०३/६ 


लताबाई पितांबर सैंदाणे 


१ ०४ 


० ९ ६ 


२ ०० 


०१७२ 


खाजगी 


७ 


१०३/७ 


० ६५ 


० ६० 


१ २५ 


० ०१७२ 


खाजगी 


सुमनबाई रमेश सरदार 
हर्षल रमेश सरदार भुषण रमेश सरदार निर्मला समाधान अहिरे 
वैशाली 
सुभाष 
अहिरे चेतन साहेबराव अहिरे रतना लालाजी आहिरे 
लक्ष्मीबाई मोहन सरदार चंद्रकान्त मोहन सरदार 
कोकीळा मोहन सरदार 


१० 


अनुसूची 
– 
चालू 
जिल्हा 
धुळे 
, 
तालुका 
धुळे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


मौजे 
पिंपरी - 
चालू 


८ 


१०३/८ 


भारती दिनेश जाधव 


१ ०४ 


० ९ ६ 


२ ०० 


. 


०१७२ 


खाजगी 


१ 


१०३ / ९ 


गिरीश 
प्रभुदयाल 
अग्रवाल 


१ ०४ 


० ९ ६ 


२ ०० 


O 


०१७२ 


खाजगी 


१० 


१०३/१० 


प्रमीलाबाई परशराम सपकाळे 


१ ०४ 


० ९ ६ 


२ ०० 


O 


०१७२ 


खाजगी 


१०३ / ११ - अ 


पंकज जनार्दन जांभळे 


० ६४ 


० ९ ६ 


१ ६० 


. 


०१७२ 


खाजगी 


99 १२ 


१०३ / ११ - ब 


० ४० 


o 


०० 


४० 


० ०१७२ 


खाजगी 


-- ,, -- 


१३ 


१०३/१२ 


१ ०४ 


. 


० ९ ६ 


२ ०० 


० ०१७२ 


दिपक पोपटराव महाजन फारुक अहमद मेहमुद हुसेन सैय्यद 
शेख अनिस शेख गुलाब मोहम्मद नसिर शेख साजिद जाविद हाजी मोहमद शाबान अन्सारी शेख रशीद शेख 

मुखतार 


खाजगी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १ - ७ , शके १ ९ ४४ 


१४ 


१०३/१३ 


१ ०४ 


० ९ ६ 


२ ०० 


0 


०१७२ 


खाजगी 


हारुण युसुफ शिकलीकर सोनु नागो ठाकरे 


१५ 


१०३/१४ 


१ ०४ 


० ९ ६ 


२ ०० 


O 


०१७२ 


खाजगी 


१६ 


१०३/१५ 


७ २ ९ 


६ ७४ 


१४ ०३ 


० ०१७२ 


खाजगी 


१७ 


१०३/१६ 


६ ४४ 


५ ९ ६ 


१२ ४० 


० ०१६० 


खाजगी 


रमेशचंद्र 
श्रीकिसन 
मुंदडा पियुष प्रकाश मुंदडा प्रसाद किशोर मुंदडा 
अमित प्रदिप मुंदडा 
प्रदिपकुमार 
रमेशचंद्र 
मुंदडा 


१८ 


१०३/१७ 


१ ०४ 


० ९ ६ 


२ ०० 


०१६० 


खाजगी 


१ ९ 


१०३/१८ 


प्रसाद किशोर मुंदडा 


१ ०४ 


० ९ ६ 


२ ०० 


० ०१६० 


खाजगी 


२० 


१०३ / १ ९ 


प्रकाश रमेशचंद्र मुंदडा 


१ ०४ 


० ९ ६ 


२ ०० 


० ०१६० 


खाजगी 


एकूण . 


३० ८१ 


२८ ४७ 


५ ९ २८ 


० ३४ 


अनुसूची 
– 
चालू 
जिल्हा 
धुळे 
, 
तालुका 
धुळे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


मौजे 
धुळे 


१ 


२२ ९ 


२२ ९ / २ - अ 


संतोष सहादू 


खैरनार 


० ४२० 


००० 


० ४२० 


० ०७५ 


खाजगी 


२ 


२२ ९ / २ / ब 


सरला संतोष माळी खैरनार 


o 


८०० 


. 


000 


० 


८०० 


० ०७५ 


खाजगी 


३ 


२२८ 


२२८/१ 


गंगाधर लोटन माळी व मधुकर लोटन माळी २ ५७० 


० १४० 


२ ७१० 


o 


१५२ 


खाजगी 


४ 


२२८/२ 


गंगाधर लोटन माळी 


१ २०० 


O 


००० 


१ २०० 


. 


१५२ 


खाजगी 


५ 


२३० 


२३०/१ 


आप्पा हिंमतराव महाजन व इतर ४ 


२ १८० 


O 


000 


२ १८० 


० ४५ ९ 


खाजगी 


६ 


२१२ 


२१२/१ 


रोहिदास 
महादु 
चौधरी 
व 
इतर 
-३ 


0 


९ ८० 


O 


000 


० ९ ८० 


० २१४ 


खाजगी 


७ 


२१२/२ 


वाल्मीक रामदास चौधरी व इतर -३ 


० ९ ७० 


O 


०८० 


१ ०५० 


० २१४ 


खाजगी 


८ 


२० ९ 


२० ९ / ४ 


रोहिदास महादु 


चौधरी 


o 


१६० 


८४० 


१ 


००० 


० ०१७५ 


खाजगी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १ - ७ , शके १ ९ ४४ 


९ 


२० ९ / ५ 


रोहिदास 
महादु 
चौधरी 
व 
इतर 
-३ 


० ०४० 


० ६३० 


o 


६७० 


O 


१७५ 


खाजगी 


१० 


२११ 


२११ / २ / ब / २ 


दिलीप महादु चौधरी 


१ ५६० 


० ०५० 


१६१० 


o 


१०५ 


खाजगी 


११ 


२३४ 


२३४ / १ - अ 


विद्याधर शंकरराव जोशी 


२ ००० 


0 


000 


२ ००० 


. 


२०८ 


खाजगी 


१२ 


२३४ / १ - ब 


मोहन कन्हैयालाल चित्ते 


८०० 


८०० 


१ ६०० 


० २०८ 


खाजगी 


१३ 


२३४/२/२ 


४ ८०० 


O 


००० 


४ ८०० 


० ४५० 


खाजगी 


सतिष श्रीराम बोठरे , 
राजेंद्र 
पुंडलिक 
माळी 
व 
इतर 
-६ 


१४ 


२४२ 


२४२ - इ 


० ४०० 


. 


००० 


0 


४०० 


o 


१७२ 


खाजगी 


रघुनाथ भादु माळी व इतर -१७ रघुनाथ भादु माळी व इतर -१८ 


१५ 


२४२ - इ / १ 


० ७६० 


. 


000 


० ७६० 


O 


१७२ 


खाजगी 


१६ 


२३५ 


२३५/४/१/२ 


किरण आत्माराम बडगुजर 


०४१० 


O 


000 


O 


४१० 


O 


१२६ 


खाजगी 


१७ 


२३५ / ४ / ब 


किशोर आत्माराम बडगुजर व इतर २ 


० ४१० 


. 


००० 


० ४१० 


. 


१२६ 


खाजगी 


१८ 


२३५ / ८ / पै . 


हनुमंत दामु वाडीले 


० ३०० 


0 


००० 


० ३०० 


० ० ९ २ 


खाजगी 


bb 


१२ 


अनुसूची 
– 
चालू 
जिल्हा 
धुळे 
, 
तालुका 
धुळे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


मौजे 
धुळे 
- 
चालू 


१ ९ 


२४१ 


२४१ / २ - क / २ 


० ५ ९ ० 


0 


००० 


० ५ ९ ० 


. 


१०५ 


खाजगी 


२० 


२४१ / अ / १ 


० ५१० 


o 


000 


० ५१० 


० ० ९ १ 


खाजगी 


२१ 


२४१ / क 


० ५ ९ ० 


. 


000 


० ५ ९ ० 


O 


१०५ 


खाजगी 


२२ 


२४१ / ब 


१ १२० 


o 


000 


१ १२० 


० २०० 


मंजुषा गोटू माकडे रघुनाथ भादु खैरनार व इतर -६ रघुनाथ भादु खैरनार व इतर -६ रघुनाथ भादु खैरनार व इतर -६ आवडाबाई उर्फ 
सिताबाई 
भिका 
माळी 
व 
इतर 
-६ 
. आधार सुकलाल माळी आधार सुकलाल माळी 


खाजगी 


२३ 


२४० / १ / ब / १ 


८१० 


O 


० 


000 


O 


८१० 


0 


०५३ 


खाजगी 


२४ 


२४०/४ 


० ५३० 


0 


000 


० ५३० 


० ०३४ 


खाजगी 


२५ 


२४० / ड 


० ५३० 


o 


000 


० ५३० 


० ०३४ 


खाजगी 


२६ 


२४० / ड / १ 


लताबाई शिवराम आढावे 


० ५३० 


0 


000 


० ५३० 


० ०३४ 


खाजगी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १ - ७ , शके १ ९ ४४ 


२७ 


२३७/१ 


सुधाकर शंकर जाधव व इतर -१ 


o 


८३० 


O 


000 


० ०८३० 


O 


१२ ९ 


खाजगी 


२८ 


२३७/२ 


सुधाकर शकर जाधव व इतर -१ 


१ ५१० 


o 


000 


१ ५१० 


० २३४ 


खाजगी 


२ ९ 


२३७ / ९ 


भटाबाई वाल्मिक माळी व इतर -५ 


० ७५० 


. 


000 


० ७५० 


० ११६ 


खाजगी 


३० 


२३७/१० 


गौरव लोटन महाजन 


० ७५० 


O 


००० 


० ७५० 


O 


११६ 


खाजगी 


३१ 


२३७/१३ 


अविनाश वाल्मिक व इतर -४ 


O 


७७० 


० ०३० 


० 


८०० 


१२४ 


खाजगी 


३२ 


२३ ९ / ब / १ 


हेमलाल दिगंबर देवरे 


० ९ ०० 


000 


o 


० ९ ०० 


खाजगी 


० २६ ९ 


३३ 


२३८/१ 


अशोक 
बाबुराव 
माळी 
व 
इतर 
-१३ 


O 


३२० 


O 


000 


O 


३२० 


० ०३४ 


खाजगी 


३४ 


२३८ / २ / अ 


हेमलाल दिगंबर व इतर -१४ 


० ९ ७० 


o 


००० 


० ९ ७० 


o 


१०३ 


खाजगी 


३५ 


२३८/३ 


हेमलाल दिगंबर देवरे 


० ६५० 


0 


००० 


० ६५० 


० ०६ ९ 


खाजगी 


३६ 


२५ ९ 


२५ ९ 


. 


000 


O 


000 


. 


000 


० २२१ 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . 


३७ 


२६० 


२६० 


0 


००० 


o 


000 


o 


००० 


० ४४१ 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


अनुसूची 
– 
चालू 
जिल्हा 
धुळे 
, 
तालुका 
धुळे 


१ 


२ 


३ 


४ 


७ 


८ 


९ 


१० 


मौजे 
धुळे 
- 
चालू 


३८ 


२६१ 


२६१ 


. 


000 


O 


००० 


००० 


० ५२८ 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


३ ९ 


२६२ 


२६२ - अ 


२ १८० 


O 


000 


२ १८० 


o 


१५ ९ 


कृषी महाविद्यालय 
सरकारी 


४० 


२६२ - क 


० ७ ९ ० 


O 


१०० 


O 


८ ९ ० 


० १५ ९ 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


४१ 


२६२ - ब 


१ ०४० 


o 


000 


१ ०४० 


० १५ ९ 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


४२ 


२६४ 


२६४ 


९ ५५० 


० ०२० 


९ ५७० 


१ ०१४ 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १ - ७ , शके १ ९ ४४ 


४३ 


२६५ 


२६५ 


३ ०१० 


O 


०८० 


३ ० ९ ० 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . 


० २१७ 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


४४ 


२६७ 


२६७ 


१ ९ ७० 


० ६४० 


२ ६१० 


१ ०८६ 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


४५ 


२६८ 


२६८ - अ 


० ६६० 


० ०६० 


० ७२० 


० १३७ 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


४६ 


२६८ - क 


१ ०७० 


o 


000 


१ ०७० 


० १३७ 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


४७ 


२६८ - ड 


० ५७० 


० ३३० 


० ९ ०० 


0 


१३७ 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


४८ 


२६८ - ब 


० ७५० 


० १४० 


० ८ ९ ० 


१३७ 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


१३ 


8b 


अनुसूची 
– 
चालू 
जिल्हा 
धुळे 
, 
तालुका 
धुळे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


मौजे 
धुळे 
- 
चालू 


४ ९ 


३०१ 


३०१ - अ 


० ९ ३० 


O 


००० 


० ९ ३० 


० ३०० 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


५० 


३०१ - ब 


४ १८० 


० ३७० 


४ ५५० 


o 


३०० 


कृषी महाविद्यालय 
सरकारी 


५१ 


३०२ 


३०२ - अ 


४ २ ९ ० 


० २१० 


४ ५०० 


० २६२ 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कृषी महाविद्यालय , धुळे . 


५२ 


३०२ - क 


१ ८ ९ ० 


० २१० 


२ १०० 


० २६२ 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


५३ 


३०२ - ब 


१ १ ९ ० 


० ४४० 


१६३० 


० २६२ 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १ - ७ , शके १ ९ ४४ 


५४ 


६३८ 


६३८ 


. 


००० 


0 


000 


o 


००० 


० ५५५ 


कृषी महाविद्यालय सरकारी 


एकूण 


६७ ४ ९ ० 


५ १७० 


७२ ६६० 


११ ६७२ 


तृप्ती धोडमिसे , 

भा.प्र.से. , सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 

धुळे भाग , धुळे . 


धुळे 
, 
४ 
एप्रिल 
२०२२ 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १ - ७ , शके १ ९ ४४ 


१५ 


जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख यांजकडून 


अधिसूचना 


, 


क्रमांक गावठाण / नगर भूमापन / परिरक्षण नों . क्र . / ५ / २०२१-२२ / सन २०२२.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय 
क्रमांक आस्थापना -१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर 
पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर / ४३१ ९ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २० सप्टेंबर 
१ ९९ ४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सर्व्ह / प्र.क्र . ३ ९ / २०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये ड्रोनद्वारे गावठाण नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेस जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख यांना 
अधिकार प्रदान करणेत आले आहेत . 


. 


, 


, 


उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , राहुरी यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , राहुरी यांचे अधिनस्त निमतानदार 
क्रमांक २ यांचे सजेमध्ये मौजे ब्राह्मणगाव भांड , धानोरे , केसापूर , खुडसरगाव , माहेगाव , मालुंजे , पाथरे खुर्द , पिंपळगाव फुणगी , 
शेनवडगाव ही गावे व परिरक्षण भूमापक राहुरी ( शहर ) यांचे सजेमध्ये मौजे गुंजाळे , कुक्कडवेडे ही गावे समाविष्ट करण्यास प्रस्तावित 
केली आहेत . 


उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , राहुरी यांनी प्रस्तावित केलेनुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे ब्राह्मणगाव भांड , 
धानोरे , केसापूर , खुडसरगाव , माहेगाव , मालुंजे , पाथरे खुर्द , पिंपळगाव फुणगी , शेनवडगाव ही गावे निमतानदार क्रमांक २ यांचे सजात 
मौजे गुंजाळे , कुक्कडवेढे ही गावे परिरक्षण भूमापक , राहुरी ( शहर ) यांचे सजामध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन 
परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ मे २०२२ पासून होणेची आहे . तसेच सनद फी रुपाने खालीलप्रमाणे सनद फी ची 
रक्कम वसूल करण्यात यावी . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


तालुका 


सजा 


गावाचे नाव 


सनद फी वसुली रक्कम 


१ 


२ 


3 


8 


५ 


१ 


राहुरी 


निमतानदार क्रमांक २ 


ब्राह्मणगाव भांड 


१८,८३८ 


: 


२ 


धानोरे 


1 


८०,५७३ 


३ 


केसापूर 


४ ९ , ८६४ 


. 


४ 


30 


खुडसरगाव 


६५,८५ ९ 


. 


५ 


माहेगाव 


1 


३०,४१६ 


६ 


मालुंजे 


२४,२२१ 


: 


७ 


पाथरे खुर्द 


.. 


७२,६१६ 


८ 


पिंपळगाव फुणगी 


१८,४ ९ ८ 


. 


९ 


q 


शेनवडगाव 


३६,७७१ 


. 


१० 


राहुरी 


परिरक्षण भूमापक राहुरी ( शहर ) 


गुंजाळे 


२३,५८६ 


. 


११ 


कुक्कडवेडे 


१,६५,१८४ 


: 


एकूण 


५,८६,४२६ 


: 


परिशिष्ट 


१६ 


उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , राहुरी , जिल्हा अहमदनगर यांचे अधिनस्त गावांचा सजेप्रमाणे मिळकतींचा तपशील 


अ . क्र . 


परिरक्षणास नव्याने 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


शरा 


सद्य : परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 


घ्यावयाचे गाव 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१० 


१ 


देवळाली प्रवरा 


८२८ 


निमतानदार 


देवळाली प्रवरा 


८२८ 


निमतानदार क्रमांक २ . 


क्रमाक २ . 


२ 


टाकळीमियाँ 


९ ४७ 


टाकळीमियाँ 


९ ४७ 


३ 


ताहाराबाद 


६७८ 


ताहाराबाद 


६७८ 


4 WW 


४ 


चिंचोली 


२०३ 


चिंचोली 


२०३ 


गोटुंब 
आखाडा 


२०६ 


गोटुंब 
आखाडा 


२०६ 


मानोरी 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १ - ७ , शके १ ९ ४४ 


३७२ 


मानोरी 


३७२ 


७ 


मांजरी 


३६८ 


मांजरी 


३६८ 


८ 


कोल्हार 
खुर्द 


३७४ 


कोल्हार 
खुर्द 


३७४ 


९ 


कणगर बु . 


५ ९ ३ 


कणगर बु . 


५ ९ ३ 


१० 


सात्रळ 


४७१ 


सात्रळ 


४७१ 


११ 


सोनगाव 


३४० 


सोनगाव 


३४० 


१२ 


तांभेरे 


३६८ 


तांभेरे 


३६८ 


१३ 


तांदुळवाडी 


२०३ 


तांदुळवाडी 


२०३ 


१४ 


बारगाव नादूर 


५१ ९ 


बारगाव नांदूर 


५१ ९ 


१५ 


कानडगाव 


२६४ 


कानडगाव 


२६४ 


१६ 


गुहा 


४१ ९ 


गुहा 


४१ ९ 


१७ 


आरडगाव 


२१४ 


आरडगाव 


२१४ 


परिशिष्ट 


चालू 


अ . क्र . 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


शेरा 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 


परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१८ 


वळण 


४६४ 


वळण 


४६४ 


१ ९ 


म्हैसगाव 


३६३ 


म्हैसगाव 


३६३ 


२० 


तिळापूर 


१४१ 


तिळापूर 


१४१ 


२१ 


कोपरे 


५१ 


कोपरे 


५१ 


२२ 


अंमळनेर 


३१ 


अंमळनेर 


३१ 


२३ 


आंबी 


१०४ 


आंबी 


१०४ 


२४ 


दवणगाव 


३२ 


दवणगाव 


३२ 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १ - ७ , शके १ ९ ४४ 


१२ 


दरडगाव तर्फे 


दरडगाव तर्फे बेलापूर . 


१२ 


बेलापूर . 


२६ 


ब्राह्मणगाव भांड 


४ ९ 


ब्राह्मणगाव भाड 


४ ९ 


२७ 


धानोर 


१३५ 


धानोर 


१३५ 


२८ 


केसापूर 


९ ७ 


केसापूर 


९ ७ 


खुडसरगाव 


११८ 


खुडसरगाव 


११८ 


३० 


माहेगाव 


४० 


माहेगाव 


४० 


३१ 


५८ 


मालुंजे 


५८ 


३२ 


मालुंजे पाथरे 
खुर्द 
पिंपळगाव 
फुणगी 


१२४ 


१२४ 


पाथरे 
खुर्द 
पिंपळगाव 
फुणगी 


३३ 


५१ 


५१ 


३४ 


शेनवडगाव 


६ ९ 


शेनवडगाव 


६ ९ 


एकूण 


२५ गावे 


८५६५ 


९ गावे 


७४१ 


३४ गावे 


९ ३०६ 


a 


परिशिष्ट 


चालू 


2b 


अ . क्र . 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


शेरा 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 


परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१ 


परिरक्षण 


राहुरी 
बु 
. 


३७२३ 


परिरक्षण 


राहुरी 
बु 
. 


३७२३ 


भूमापक राहुरी 
( 
शहर 
) 
. 


भूमापक राहुरी 
( 
शहर 
) 
. 


राहुरी 
खु 
. 


३८५ 


३८५ 


राहुरी 
खु 
. वांबोरी 


वांबोरी 


२२३१ 


२२३१ 


ब्राम्हणी 


७७१ 


ब्राम्हणी 


७७१ 


6 ms www 


८ ९ ० 


उबरें 


८ ९ ० 


उंबरे देसवंडी 


२३७ 


देसवंडी 


२३७ 


कात्रड 


३०७ 


कात्रड 


३०७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १ - ७ , शके १ ९ ४४ 


सडे 


३ ९ ८ 


सडे 


३ ९ ८ 


डिग्रस 


२८२ 


२८२ 


१० 


खडांबे खु . 


३८६ 


डिग्रस खडांबे 

खु . वरवंडी 


३८६ 


११ 


वरवंडी 


१ ९ ८ 


१ ९ ८ 


१२ 


६२ 


मोकळ ओहोळ 


६२ 


मोकळ ओहोळ मल्हारवाडी 


१३ 


३ ९ 


मल्हारवाडी 


३ ९ 


१४ 


घोरपडवाडी 


५३ 


५३ 


१५ 


४६ 


घोरपडवाडी गुंजाळे कुक्कुडवेढे 


४६ 


गुंजाळे कुक्कुडवेढे २ गावे 


१६ 


१६२ 


१६२ 


एकूण 


१४ गावे 


९९ ६२ 


२०८ 


१६ गावे 


१०१७० 


सुनिल इंदलकर , जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , 


अहमदनगर , ६ एप्रिल २०२२ . 


अहमदनगर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ १ ९ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
वाचले : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 
जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश - ९ ७३ / २०२२ , धुळे दिनांक 

( क ) दगड अगर अस्त्रे , सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 
२१ मार्च २०२२ . 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


नेणे ; 


( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व 

( 3 ) . 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 
हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे 

; 


आदेश 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्ये वाजविणे 


; 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग ) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा 

जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


, 


( ह ) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे , रॅली , 


, 


सभा ; 


क्रमांक ड / कक्ष -३ / एमएजी -२ / कावि -१०३८ / २०२२.- धुळे जिल्ह्यात 
आगामी काळात इंधन दरवाढीच्या विरोधात विविध पक्ष तसेच मराठा 
क्रांती मोर्चे , धनगर आरक्षण मोर्चा , मुस्लीम आरक्षण , ओ.बी.सी. 
संघटना व आता सध्या संपूर्ण राज्यभरात एस . टी . महामंडळ 
यांचा त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी संप चालू आहे , तसेच 
दिनांक २ एप्रिल २०२२ रोजी गुढीपाडवा हिंदू बांधवांचे नववर्ष 
आरंभ तसेच दिनांक ३ एप्रिल २०२२ रोजी मुस्लीम बांधवांचा 
रमजान महिना सुरू होणार आहे . तसेच विविध प्रकारच्या संघटना 
ह्या राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्या विरोधात वेगवेगळ्या 
विषयावरून संप करणे , आंदोलने , मोर्चे , विविध कार्यक्रम होणार 
असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे 
करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक 
आहे . त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . यास्तव उपोद्घातातील नमूद 
अनुक्रमांक ( १ ) अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी विनंती केली 
आहे की , दिनांक २५ मार्च २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून 
दिनांक ८ एप्रिल २०२२ रोजीचे रात्री २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई 
पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश 
जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे . 


> 


, 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) हा 
आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत 
नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील 
ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार 
बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाहीत . 

तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व 
( ३ ) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत 
आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे , मिटिंग , कार्यक्रम 
व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या 
अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी , अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच 
लग्न मिरवणुका , धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबंध लागू असतील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक २५ मार्च २०२२ रोजीचे ००.०१ 
वाजलेपासून ते दिनांक ८ एप्रिल २०२२ रोजीचे रात्री २३.५५ 
वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक २३ मार्च २०२२ रोजी माझे सही 
व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


, 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी 
पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर 
केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी 
व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून 
मी , संजय गायकवाड , अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे मला मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) नुसार प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही 
इसमास पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे . 
( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


, 


संजय गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


धुळे , २३ मार्च २०२२ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


- 


मुख्याधिकारी तथा प्रशासक नगरपरिषद यांजकडून 

राहुरी नगरपरिषद , राहुरी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये . 


जाहीर सूचना 


- 


- 


क्रमांक कावि -२३ / २३ ९ / २२ / सन २०२२.- महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक एएमयुपी -१०७० / १५ ९ ८५ , 
दिनांक ६ जुलै १ ९ ७१ अन्वये राहुरी नगरपरिषदेची स्थापना दिनांक १३ जानेवारी १ ९ ७२ रोजी झालेली आहे . राहुरी नगरपरिषद अंतर्गत 
क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होणेसाठी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस 
१६६० / २००१ / सीआर -१० ( बी ) / युडी - ९ , दिनांक १० फेब्रुवारी २००३ व टीपीएस -११०३ / ३३८३ / सीआर क्र . १३ ( अ ) / युडी - ९ / २००४ , दिनांक २४ 
ऑगस्ट २००४ नुसार राहुरी नगरपरिषदेची सुधारित मंजूर विकास योजना मंजूर आहे . 

सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये राहुरी नगरपरिषद हद्दीतील सर्व्हे क्रमांक ७३३ मधील 
जागा क्षेत्र १ हेक्टर २१ आर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाकरिता ( Sewage Treatment Plant ) आरक्षित करणेकामी राहुरी नगरपरिषद , 
मे . सर्वसाधारण सभा दिनांक १६ मार्च २०२२ , ठराव क्रमांक ७ नुसार मान्यता देणेत आलेली आहे . नागरिकांनी सदर ठरावाचे अवलोकन करणेस विनंती आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ नुसार सदर ठरावान्वये फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा व वरील 
ठरावाची प्रत राहुरी नगरपरिषद कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी , कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनाकरिता ठेवणेत आलेला आहे . 

ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेच्या तारखेपासून 
३० ( तीस ) दिवसांचे आत मुख्याधिकारी , राहुरी नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात . मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा 

, 
विचार करण्यात येईल . मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींचा विचार केला जाणार नाही . 

डॉ . सचिन म . बांगर , 
मुख्याधिकारी तथा प्रशासक , 

राहुरी नगरपरिषद , राहुरी , 
राहुरी , ८ एप्रिल २०२२ . 

जिल्हा अहमदनगर . 


, 


RAHURI MUNICIPAL COUNCIL , RAHURI 
Notice under Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 for Minor Modification 
in Final Development Plan . 

Public Notice 
No. 23 / 239 / 22 / 2022.- Government of Maharashtra in Urban Development Department vide it's 
Notification No.AMUP - 1070 / 15985 , dated 6th July 1971 Rahuri Municipal Council constituted on dated 13th 
January 1972. For planned Development of the said Area the Development Plan for the Municipal Area of 
Rahuri has been sanctioned by Government vide Urban Development's Notification No. TPS - 1660 / 2001 / 
CR - 10 - B / UD - 9 , dated 10th February 2003 and TPS - 1103 / 383 / CSNo . 13/2004 , dated 24thAugust 2004 . 

Hence , the Rahuri Municipal Council in it's General Meeting by Resolution No. 7 , dated 16th 
March 2022 has given consent to make modification in final Development Plan to Reserve the land 
in Survey No. 733 having area 1 Hectare 21 Are for Sewage Treatment Plant . Citizens are requested 
to observe the resolution . 

The part plan showing above modification and copy of above resolution is available for inspection 
by the public on Office working days , during Office hours at the Office of the Rahuri Municipal Council 
as required under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

Any suggestions / objections of the public in this regards may be forwarded in writing to the 
Chief Officer , Rahuri Municipal Council within a period of 30 ( thirty ) days from the date of publication 
of this Notice in the Maharashtra Government Gazette . This suggestions / objections shall be duly 
considered . Suggestions / objections forwarded after above mentioned period will not be considered . 

Dr. SACHIN M. BANGAR , 

Chief Officer / Prashasak , 

Rahuri Municipal Council , Rahuri , 
Rahuri , 8th April 2022 . 

district Ahmednagar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


२१ 


- 


Order 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 6333 / 2021.- Ex post facto 
Earned Leave for four ( 4 ) days with effect from 
6th December 2021 to 9th December 2021 
prefixing Sunday falling on 5th December 2021 
is hereby granted to Smt . P. S. Mali , 7th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


No. EST / Leave / 6344 / 2021.- Earned Leave for 
five ( 5 ) days with effect from 13th December 
2021 to 17th December 2021 prefixing Sunday 
falling on 12th December 2021 with permission 
to leave headquarters is hereby granted to Shri . 
P. P. Giri , Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Igatpuri . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . R. N. Khan , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Igatpuri with effect from 11th 
December 2021 after office hours to 18th 
December 2021 before office hours . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. A. Rajput , 8th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
6th December 2021 to 9th December 2021 . 


Nashik , 10th December 2021 . 


Nashik , 10th December 2021 . 


Order 


Order 


No. EST / Leave / 6350 / 2021.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 13th December 
2021 to 15th December 2021 prefixing Sunday 
falling on 12th December 2021 with permission 
to leave headquarters is hereby granted to Shri . 
P. N. Gosavi , Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Niphad . 


No. EST / Leave / 

6334 / 2021.- Earned Leave for 
six ( 6 ) days with effect from 13th December 
2021 to 18th December 2021 prefixing Sunday 
falling on 12th December 2021 and suffixed 
Sunday falling on 19th December 2021 with 
permission to leave headquarters is hereby 
granted to Smt . P. S. Mali , 7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. W. Ugale , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , First Class , Niphad with 
effect from 11th December 2021 after office 
hours to 16th December 2021 before office 
hours . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. A. Rajput , 8th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
11th December 2021 after office hours to 20th 
December 2021 before office hours . 


VIKAS S. KULLARNI , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 10th December 2021 . 


Nashik , 10th December 2021 . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


} 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./11008/2021.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Shri . U. V. Joshi , 
8th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 3rd December 
2021 to 5th December 2021 with 
permission to leave Headquarter from 
2nd December 2021 after office hours 
to 5th December 2021 before office 
hours . 


Shri . P. N. Kulkarni , 
9th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


2 


Shri . D. R. Dande , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Medical Leave ex post facto from 8th 
November 2021 to 15th November 
2021 . 


Shri . G. K. Nandanwar , 
12th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


3 


Shri . G. K. Nandanwar , 
12th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Medical Leave ex post facto from 3rd 
December 2021 to 5th December 
2021 . 


Shri . P. B. Remane , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


4 . 


Earned Leave from 16th December 
2021 to 18th December 2021 . 


Shri . P. B. Remane , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . A. A. Khandale , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


5 


Smt . N. N. Joshi , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Earned Leave from 6th December 
2021 to 8th December 2021 with 
permission to leave Headquarter from 
5th December 2021 after office hours 
to 9th December 2021 before office 
hours . 


Smt . S. D. Javalgekar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


6 


Smt . N. K. Nagargoje , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Medical Leave ex post facto from 29th 
November 2021 to 1st December 
2021 . 


Smt . N. N. Sayyad , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


7 


Earned Leave on 4th December 2021 
( granted as a Special Case ) . 


Smt . N. N. Sayyad , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Smt . V. C. Deshpande , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


२३ 


Sr. 


Period of Leave 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


No. 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


8 


Smt . U. Y. Borade 
Kapoor , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Parner . 


Medical Leave ex post facto from 1st 
December 2021 to 3rd December 
2021 with permission to leave 
Headquarter from 30th November 
2021 after office hours to 4th 
December 2021 before office hours . 


Smt . M. V. Nimbalkar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Parner . 


9 


Shri . V. I. Shaikh , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Pathardi . 


Earned Leave from 16th December 
2021 to 17th December 2021 
suffixing holiday on 19th December 
2021 with permission to leave 
headquarter from 15th December 
2021 after office hours to 18th 
December 2021 before office hours . 


Smt . A. S. Birajdar , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First 
Class , Pathardi . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Headquarter are directed to follow the 
Government Rules . 

MILIND V. KURTADIKAR , 

District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar , 17th December 2021 . 

Ahmednagar . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा / १ ९ / सन २०२२.- श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , 
तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर 
यांची दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ 
रोजीपर्यंतची मंजूर करण्यात आलेली हिवाळी सुट्टी याद्वारे रद्द 
करण्यात येत असून त्याऐवजी त्यांची दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ 
ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ रोजीपर्यंतची एकूण दहा दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . बी . तोष्णीवाल यांना तर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ ते 


दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ रोजीपर्यंत श्री . एस . एम . तापकीरे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांचेकडे 
तसेच दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ 
रोजीपर्यंत श्री . जी . बी . जाधव , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांचेकडे व दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ 
ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ रोजीपर्यंत श्री . ए . ए . नांदगावकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात आलेला होता . 

श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते , तर ते तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

मिलींद व्ही . कुर्तडीकर , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , ६ जानेवारी २०२२ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


- 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे 
सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 

गुलाब पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एरंडोल , 

तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव . 
एरंडोल , १ डिसेंबर २०२१ . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ११७ ९ / सन २०२१.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , संत रूपलाल महाराज दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , शिरसोली प्र . न . , तालुका - जिल्हा जळगाव 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१ 
९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक 
२४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


चे 


, 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


अंतरिम आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेजीए / एजीआर / ( ओ ) / ( डी ) / 
३१७/२०२१ , दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ असा आहे . 


क्रमांक वि -१ / श्री स्वामी समर्थ / क . १०२ / अंत.आ. / ८० ९९ / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , डॉ . सतिश खरे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक , 
श्री स्वामी समर्थ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कळवण , 
तालुका कळवण , जिल्हा नाशिक या पतसंस्थेचा कारभार गुंडाळणेचा 
अंतरिम आदेश देत आहे . 


रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 


जळगाव . 


जळगाव , १४ डिसेंबर २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 
( १ ) अन्वये सदर संस्थेवर परिसमापक ( अवसायक ) म्हणून श्री . 
कांतीलाल गायकवाडा , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कळवण 
यांची नेमणूक करीत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम ८७ 
अनुसार या आदेशाबाबत आपले म्हणणे या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक महिन्याच्या आत अथवा दिनांक २० जानेवारी २०२२ पर्यंत 
लेखी अथवा तोंडी म्हणणे मांडावे . तसेच वरील तारखेस या कार्यालयात 
समक्ष उपस्थित राहून म्हणणे सादर करावे अन्यथा याबाबत आपले 
काही एक म्हणणे नाही असे गृहीत धरण्यात येऊन पतसंस्थेचा 
कारभार गुंडाळण्याचा अंतिम आदेश देण्यात येईल . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 
( २ ) व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ ( २ ) अनुसार उपरोक्त संस्थेच्या 
ज्या मालमत्तेवर , वस्तूवर आणि जिचा अधिकार आहे असे आढळून 
येईल ती मालमत्ता , वस्तू किंवा तो दावा , तसेच संस्थेच्या धंद्यासंदर्भातील 
पुस्तके , कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षा व नियंत्रण 
हे अवसायकांच्या स्वाधीन करावे . 


क्रमांक प्रशासन / सावतामाळी नापत / नोंदणी रद्द / ३३४ / सन २०२१. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एरंडोल , 
तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
सावतामाळी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , एरंडोल , तालुका 
एरंडोल , जिल्हा जळगाव या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / 
ईडील / आरएसआर ( आय ) / ८०५ / ९ १ , दिनांक १८ जानेवारी १ ९९ २ 
असा असून या संस्थेचे सभासद , संचालक , चेअरमन यांना संस्था 
चालू करण्याविषयी कोणतीही आस्था दिसून येत नाही . तसेच 
अवसायकांच्या अंतिम अहवालानुसार या सहकारी संस्थेची नोंदणी 
रद्द करीत आहे . 


हा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ रोजी माझी सही 
व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 

डॉ . सतिश खरे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे , 
असे समजण्यात येऊन ती संस्था निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात 
असल्याचे बंद झाली आहे . 


नाशिक , २१ डिसेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १ - ७ , शके १ ९ ४४ 


२५ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


नोव्हेंबर २०२१ अन्वये नोंदणी झाल्याचे व तिचे वर्गीकरण कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) नुसार तिचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे . 


मालेगाव , १६ नोव्हेंबर २०२१ . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ३२७८ / 
सन २०२१.- हर्षवर्धन इमारत क्रमांक १ , को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील 
सर्व्हे नंबर ९ ५ / २ - ब / ५ ९ / प्लॉट ५८ व सर्व्हे नंबर ९ ५ / २ - ब / ६० / 
प्लॉट ५ ९ , पंचवटी या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एनएसके । 
एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६०८० / सन २०२१ , दिनांक २१ सप्टेंबर 
२०२१ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


आदेश 


फयाज मुलाणी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक , 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी / जीएनएल / १३७५ / सन २०२१. उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक नियोजित कै . अशोक 
मुरलीधर बच्छाव बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
सोयगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एमएलजी / जीएनएल / ५८७ ९ / सन २०२१ , दिनांक २३ 
नोव्हेंबर २०२१ अन्वये नोंदणी झाल्याचे व तिचे वर्गीकरण कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) नुसार तिचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 

) 
उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे . 


, 


तालुका नाशिक . 


नाशिक , २१ सप्टेंबर २०२१ . 


आदेश 


फयाज मुलाणी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव , 

जिल्हा नाशिक . 


मालेगाव , २३ नोव्हेंबर २०२१ . 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी / जीएनएल / १३४२ / सन २०२१. उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक नियोजित आई 
बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , रावळगाव , तालुका 
मालेगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एनएसके । 
एमएलजी / जीएनएल / ५८७७ / सन २०२१ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ 

, 
अन्वये नोंदणी झाल्याचे व तिचे वर्गीकरण कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) नुसार 
तिचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


आदेश 


> 


मालेगाव , ३ नोव्हेंबर २०२१ . . 


क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६०८४ / 
सन २०२१.- साई मंझिल अपार्टमेंट को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक , सर्व्हे नंबर 
५५२ / २ + ५५२ / ३ / १० , प्लॉट नंबर ३ यांसी क्षेत्र ३३४.४५ चौरस 
मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

१ 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / 
टिसी / ६०८४ / सन २०२१ , दिनांक २ डिसेंबर २०२१ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 

चे 
१० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे . 


आदेश 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी / जीएनएल / १३७१ / सन २०२१. उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक नियोजित कर्मवीर 
भाऊसाहेब हिरे बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
मालेगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एमएलजी / जीएनएल / ५८७८ / सन २०२१ , दिनांक १६ 


" 


नाशिक , २ डिसेंबर २०२१ . 


- 


. 


} 


, 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 
आदेश 

अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर 
क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६०८५ / ४२३१ / 

गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 

आहे . 
सन २०२१.- श्री . नरेंद्र श्रीपाद कारखानीस मुख्य प्रवर्तक रूपाली 
अपार्टमेंट को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक नाशिक , १४ डिसेंबर २०२१ . 
शिवार सर्व्हे नंबर ७०२/४२ , प्लॉट नंबर २७ , निर्मला कॉन्व्हेंट 
स्कूलजवळ , डी . के . नगर , गंगापूर रोड , नाशिक- ४२२ ०१३ 
यांसी क्षेत्र ५८०.00 चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी 

आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / आरएसआर / सीआर / ६०८८ / ४३१७ / 
अन्वये नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६०८५ / 

सन २०२१.- ओ.एस.आर. कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
सन २०२१ , दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ अन्वये नोंदविण्यात आलेली नाशिक ही संस्था जे.बी.एम. ऑटो लिमिटेड , ७१/७२ , एमआयडीसी , 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० 

सातपूर , नाशिक या पत्त्यावर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके । 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 

आरएसआर / सीआर / ६०८८ / सन २०२१ , दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ 
करीत आहे . 

अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
नाशिक , १३ डिसेंबर २०२१ . 

१ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था 
. 

असून 

उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था असे करण्यात 

आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 
आदेश 

फयाज मुलाणी , 
क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६०८६ / ४२ ९ १ / 

उपनिबंधक , 
सन २०२१.- श्री . नामदेव शिवनाथ गिते मुख्य प्रवर्तक वेद रेसिडेन्सी 

सहकारी संस्था , नाशिक , 
को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , मौजे नाशिक 
शिवारातील सर्व्हे नंबर ७८८/२ , प्लॉट नंबर १० यांसी क्षेत्र ७१८.४२ 

नाशिक , १४ डिसेंबर २०२१ . 
चौरस मीटर , वझरेनगर , गोविंदनगर , नाशिक या मिळकतीवर 
सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / 

आदेश 
६०८६ / सन २०२१ , दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ अन्वये नोंदविण्यात 

क्रमांक एनएसके / एमएलजी / जीएनएल / १८८५ / सन २०२१. 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक नियोजित 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 

ओम गुरुदेव बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , मालेगाव , 
करीत आहे . 

तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
नाशिक , १४ डिसेंबर २०२१ . . 

एनएसके / एमएलजी / जीएनएल / ५८८० / सन २०२१ , दिनांक २१ डिसेंबर 

२०२१ अन्वये नोंदणी झाल्याचे व तिचे वर्गीकरण कलम १२ ( १ ) 
आदेश 

व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 

नुसार तिचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६०८७ / ४२ ९ ७ / 

इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 
सन २०२१.- श्री . योगराज चौधरी मुख्य प्रवर्तक वन अॅस्टोरिया 

. 
को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशन लिमिटेड , नाशिक 

फयाज मुलाणी , 
मौजे गोवर्धन शिवारातील गट नंबर २ , गिरणारे रोड , नाशिक 

उपनिबंधक , 
यांसी क्षेत्र ७५४०००.०० चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी 

सहकारी संस्था , मालेगाव , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 

जिल्हा नाशिक . 
अन्वये नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६०८७ / 

मालेगाव , २१ डिसेंबर २०२१ . 
सन २०२१ , दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० 


> 


तालुका नाशिक . 


, 


, 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हनुमंतराव गरड यांना 

२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त 
आदेश 

करणेत येत आहे . तसेच श्री . संतोष हनुमंतराव गरड यांचे वरीलप्रमाणे 
क्रमांक सनिको / प्रशा -१ / उपविधी / जयसिंग ग्रा.पत / मंजुरी / नावबदल / 

रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे 
सन २०२१.- ज्याअर्थी , के . जयसिंग आप्पा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 

यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
पतसंस्था मर्यादित , चास ( नळी ) , तालुका कोपरगाव , जिल्हा 

रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 
अहमदनगर या संस्थेच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी 
झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संस्थेच्या नावात अंशत : बदल श्री . संतोष हनुमंतराव गरड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
करणेबाबत मंजूर झालेल्या ठरावानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था स्तर , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५ व त्याखालील नियम १४ मधील अतिरिक्त कार्यभार श्री . शिवकांत मच्छींद्र गौरगोंड , ३ रे सहदिवाणी 
तरतुदीप्रमाणे संस्थेच्या उपविधी क्रमांक १.०१ मधील संस्थेच्या नावात न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आलेला होता . 
अंशत : बदल करून कै . जयसिंग आप्पा चांदगुडे ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चास ( नळी ) , तालुका 

श्री . संतोष हनुमंतराव गरड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

स्तर , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे . 

पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर 
कोपरगाव , २ डिसेंबर २०२१ . 

केलेले आहे . 


. 


" 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष हनुमंतराव 
गरड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


धुळे , ८ डिसेंबर २०२१ . 


क्रमांक सनिको / प्रशा -१ / उपविधी / येसगाव विका / मंजुरी / नावबदल / 
१३३५ / सन २०२१.- ज्याअर्थी , येसगाव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , येसगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर 
या संस्थेच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या वार्षिक 
सर्वसाधारण सभेत संस्थेच्या नावात अंशत : बदल करणेबाबत मंजूर 
झालेल्या ठरावानुसार , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५ व त्याखालील नियम १४ मधील तरतुदीप्रमाणे संस्थेच्या 
उपविधी क्रमांक १.०१ मधील संस्थेच्या नावात अंशत : बदल करून 
सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , येसगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर 
झाल्याचे याद्वारे अधिसूचित करीत आहे . 

नामदेव ठोंबळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कोपरगाव , 

जिल्हा अहमदनगर . 


आदेश 


- 


कोपरगाव , २ डिसेंबर २०२१ . 


क्रमांक बी -१ / ५४३५ / सन २०२१.- श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२२ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ पावेतोची अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजेस दिनांक २५ डिसेंबर २०२१ 
( चौथा शनिवार ) व दिनांक २६ डिसेंबर २०२१ ( रविवार ) रोजीचे 
सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
२१ डिसेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२७ डिसेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच श्री . एनाज हुसैन सैय्यद यांचे वरीलप्रमाणे 
अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले आहे . 

श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत दिनांक २२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


- 


, 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ५१४५ / सन २०२१.- श्री . संतोष हनुमंतराव गरड , 
२ 

रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक ३० 
नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ४ डिसेंबर २०२१ रोजीपावेतो अशा एकूण 
५ दिवसांच्या उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक ५ डिसेंबर २०२१ 
( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत 
आहे . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


- 


} 


व 


मधुकर आहेर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 

, 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 

ते 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २२ डिसेंबर २०२१ . 


, 


, 


डिसेंबर २०२१ व दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ रोजीचा त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . मिर्झ जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश 
४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस तसेच दिनांक २४ 
डिसेंबर २०२१ रोजीपासून ते दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा आपले पदाचा तसेच आपल्याकडे 
सोपविण्यात आलेला श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश 
२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे पदाचा देखील अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . मोहन गुलाब चव्हाण , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एजाज 
हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २२ डिसेंबर २०२१ . 


आदेश 


, 


, 


क्रमांक बी -१ / ५५६३ / सन २०२१.- श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
३० डिसेंबर २०२१ ते दिनांक १ जानेवारी २०२२ रोजीपावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांच्या अर्जित रजेस दिनांक २ जानेवारी 
२०२२ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात 

) 
येत आहे . तसेच दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ जानेवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत 


आहे . 


आदेश 


प्रथम 


क्रमांक बी -१ / ५४ ९ १ / २०२१.- श्री . सतिष मधुकर आहेर , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ ते १ जानेवारी २०२२ 
पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजेस दिनांक २ जानेवारी 
२०२२ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात 
येत आहे . तसेच दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ३ जानेवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत 


आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . सतिष मधुकर आहेर यांना 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . 
सतिष मधुकर आहेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
वर्ग , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे 
यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -८ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे . 

श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा तसेच त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०२१ रोजीपावेतोचा श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला , जिल्हा 
न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे तसेच श्री . विलास 
वसंतराव गायकवाड , जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचे पदाचा देखील अतिरिक्त कार्यभार तसेच 
श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आलेला आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संघरत्न 
चंद्रभान पठारे , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , धुळे . 
धुळे , २ ९ डिसेंबर २०२१ . 


प्रथम 


, 


श्री . सतिष मधुकर आहेर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ . श्रीमती श्वेता 
विनय चांडक , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आलेला 
आहे . 


, 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सतिष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


२ ९ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ५३ ९ ७ / सन २०२१.- श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१७ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ पावेतोची 
अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी 
देण्यात येत आहे . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . V. S. Kulkarni , District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 28th December 2021 after office 
hours to 30th December 2021 before office 
hours . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , जिल्हा 
न्यायाधीश ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच श्री . एजाज हुसैन सैय्यद यांचे वरीलप्रमाणे 
अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


Nashik , 23rd December 2021 . 


BY I / c . PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


" 


श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . मिी जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश 
४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला 
होता . 


Order 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एजाज 
हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


No. EST / Leave / 6528 / 2021.- Earned Leave for 
five ( 5 ) days with effect from 27th December 
2021 to 31st December 2021 with permission to 
leave headquarter is hereby granted to Smt . S. 
N. Bhalerao , District Judge - 10 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


शैलेश रंगनाथ उगले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , धुळे , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , धुळे . 


धुळे , २१ डिसेंबर २०२१ . 


1 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. H. Shaikh , District 
Judge - 6 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 27th December 2021 after office 
hours to 1st January 2022 before office hours . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Nashik , 22nd December 2021 . 


Order 


Order 


No. EST / Leave / 6635 / 2021.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 28th December 
2021 to 30th December 2021 is hereby granted 
to Smt . M. V. Bhatia , District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 


No. EST / Leave / 6676 / 2021.- Earned Leave for 
one ( 1 ) day with effect from 20th December 
2021 with permission to leave headquarter is 
hereby granted to Smt . M. M. Gadiya , 4th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१ - २७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


) 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Chief Judicial Magistrate , Malegaon with effect 
from 24th December 2021 after office hours to 
3rd January 2022 before office hours . 


Nashik , 27th December 2021 . 


Order 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . B. K. Gawande , 5th 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
18th December 2021 after office hours to 21st 
December 2021 before office hours . 


No. EST / Leave / 6678 / 2021.- Ex post facto 
Earned Leave for three ( 3 ) days with effect from 
18th December 2021 to 20th December 2021 is 
hereby granted to Smt . S. S. Nair , District 
Judge - 4 and Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 27th December 2021 . 


Order 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


No. EST / Leave / 6677 / 2021.- Earned Leave for 
six ( 6 ) days with effect from 27th December 
2021 to 1st January 2022 prefix holiday and 
Sunday falling on 25th December 2021 to 26th 
December 2021 and suffixed Sunday falling on 
3rd January 2022 with permission to leave 
headquarters is hereby granted to Smt . S. N. 
Shetty , Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 


1 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. H. Shaikh , District 
Judge - 6 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 18th December 2021 after 
second session to 20th December 2021 before 
office hours and with Shri . R. R. Rathi , District 
Judge - 5 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 18th December 2021 in first 
session and 20th December 2021 before office 
hours to 20th December 2021 after office hours . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. K. Deshmukh , 2nd 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 


MRIDULA V. BHATIA , 
1 / c . Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 27th December 2021 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


